महसूल विभागांतर्गतच्या अधिसूचित सेवांचे 
Business Process Re-engineering 
करण्याकरिता तज्ञ व्यक्तींचा अभ्यास गट 
नेमणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२४/म-६, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. ०३ मे, २०२४ 


शासन परिपत्रक:- 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या प्रभावी अंमलबजावणी संदर्भात मा.मुख्य 
आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल विभागासोबत झालेल्या बैठकीमध्ये 
अधिसूचित सेवांबाबत Business Process Re-engineering करण्याकरिता तज्ञ व्यक्तींचा अभ्यासगट 
नेमण्याबाबत निर्देश देण्यात आले होते. तरी सदर निर्देशास अनुसरुन महसूल उपविभागातील महसूल, भूमी 
अभिलेख आणि नोंदणी व मुद्रांक या कार्यालयातील अधिसूचित सेवांबाबत Business Process Re- 
engineering करण्याकरिता खालीलप्रमाणे तज्ञ व्यक्‍तींचा अभ्यासगट नेमण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे पदनाम पद 

।१. | विभागीय आयुक्त, कोकण अध्यक्ष 
जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.रा.), पुणे सदस्य 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य सदस्य 

४. प्रकल्प अधिकारी, महाआयटी सदस्य 

4. उपायुक्त (सामान्य), विभागीय आयुक्‍त, कोकण सदस्य सचिव 


२. अभ्यास गटाची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल :- 
१. अधिसूचित सेवा नागरिकांना अधिक सुलभतेने पुरविण्याच्या दृष्टिने प्रक्रिया सुळभ 
व सुरळीत करण्याबाबत BPR करणे. 
२. Common application form तयार करणे. 
3. Digi-Locker शी सेवा संलग्न करण्यासाठी कार्यपध्दती विकसित करणे. 
४. अधिसूचित सेवांबाबत अभिलेख जतन करण्याबाबत कालावधी निश्चित करणे. 


३. अहवाल सादर करण्यासाठी कालावधी :- 


उपरोक्त अभ्यास गटानी आपला अहवाल तीन महिन्यात शासनास सादर करावा. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२४/म-६ वि 


: 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०५०३१६५४३४३४१९ असा आहे. हे 


परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाकिंत करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHAMA GANPAT ANUSE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=REVENUE AND FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1€274a58c41b2682c2622297a29148b77ce0b2bdf1 
e6b2594b62df2dbf221 lef, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


GAN PAT AN U S F serialNumber=3AF54865D5E172985B36DCCCF701 19ADFEO 
F2EC0636C3CCB2B7AEA11AC11EB04, cn=SHAMA GANPAT 
ANUSE 
Date: 2024.05.03 17:07:30 +05'30' 


(शमा अनुसे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, ७ वा मजला, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (महसूल, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
विभागीय आयुक्‍त, कोकण 

जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.रा), पुणे 

नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य 

संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, महाआयटी, मुंबई 

राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC), ११ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई 
सहसचिव (म-६), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व सहसचिव/उपसचिव, महसूल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (म-६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


